रॉयल वेस्टर्न क्लब लि. मुंबई यांना मुंबई व पुणे येथे 
अश्वशर्यती आयोजित करण्यासाठीच्या परवाना 
शुल्काचे सुसूत्रीकरण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आरएसी-०५२२/प्र.क्र.६१/विशा-९ 
मुख्य इमारत, २ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३० जुळे, २०२४ 
वाचा:- 
१) महाराष्ट्र शर्यतीच्या जागांबद्दल लायसन्स देण्याबाबत अधिनियम १९१२ 
२) महालक्ष्मी रेसकोर्स म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भुखंड क्रं. 11 महालक्ष्मी फ्लॉट्स 
इस्टेटच्या प्रस्तावाबाबत मा. मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य,यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दि.०६/१२/२०२३ रोजी झालेल्या झालेल्या बैठकीचे इतिवृत. 
३) सचिव, रॉयल वेस्टर्न क्लब इंडिया लि. मुंबई यांचे दि.३०/०४/२०२४ रोजीचे पत्र. 
४) दि.०८/०७/२०२४ रोजीच्या या विषयासंदर्भातील मंत्रिमंडळ बैठकीचे इतिवृत. 


प्रस्तावना :- 

The Maharashtra Race course Licensing Act, १९१२ नुसार रॉयल वेस्टर्न क्लब लि. 
मुंबई यांना मुंबई व पुणे येथे दि १.जुले ते ३० जून या कालावधीसाठी ७० दिवसाच्या अश्वशर्यती 
आयोजित करण्याकरीता काही अटींच्या अधीन राहून शासनामार्फत परवाना दिला जातो. सदर ७० 
अश्वशर्यती दिवसापैकी १५ अश्वशर्यती दिवसांचे आयोजन हे चॅरिटी रेसेसकरिता आयोजित करणे 
क्लबला बंधनकारक आहे. 

रॉयल वेस्टर्न क्लब लि. मुंबई यांनी इतर राज्यांमध्ये प्रती दिन अश्वशर्यती परवाना शुल्क 
कमी असल्याचे नमूद करून शासनास परवाना शुल्क कमी करण्याची विनंती केली आहे. 
मा.मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.०६/१२/२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये अश्वशर्यती परवाना 
शुल्काचे सुसूत्रीकरण (Rationalization) करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याअनुषंगाने saat 
परवाना शुल्काचे सुसूत्रीकरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

रॉयल वेस्टर्न इंडिया ch क्लब लि.मुंबई या क्लबने महालक्ष्मी रेसकोर्स येथील २११ एकर 
इतक्या भूखंडापैकी १२० एकर इतका भूंखड बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला सेंट्रल पब्लिक पार्कसाठी 
हस्तांतरीत केला आहे. १०० वर्षाच्या कालखंडानंतर हा भूखंड सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सार्वजनिक 
प्राधिकरणास मिळाला आहे. त्यामुळे रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ लि. मुंबई या क्लबला सन २०२३-२४ 
(१ जुले ते ३० जून) या वर्षापासून अश्वशर्यती आयोजित करण्यासाठीच्या परवाना शुल्कामध्ये सुसूत्रता 
आणण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे. 

१. अश्वशर्यती आयोजन करण्यासाठी इतर राज्यातील प्रती शर्यत परवाना शुल्क दर विचारात 
घेता, महाराष्ट्र रेसकोर्स लायसन्स कायदा १९१२ खालील कलम ४(२) नुसार मुंबई व पुणे 
येथे अश्वशर्यती आयोजित करण्यासाठी रू. १ कोटी इतकी वार्षिक परवाना फी आकारण्यास 
आणि परवाना शुल्कामध्ये दर तीन वर्षानंतर रुपये १ लाख इतकी वाढ करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०५२२/प्र.क्र.६१/विज्ा-९ 


२. उपरोक्त शुल्क आकारणीची अंमलबजावणी सन २०२३-२४ या वर्षापासून करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७९/५५/.॥8॥॥॥/959॥॥.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 
२०२४०७३०१६१७१३४७२९ असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VENKATESH MADHAV BHAT 
V F N KAT EF H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 

DEPARTMENT, 

2.5.4.20=5f0272b97156a5d281 2bad6725ca46fb267 1d1da08208cf 


dd6677facOafdébf2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
rialNumber=6E277C9088A4CB8B53E535A4642A6800B908C5DB 


serialNumber=6 
DB3A63175760874EBA717AE1, cn=VENKATESH MADHAV BHAT 


Date: 2024.07.30 16:32:42 +05'30' 


(peat भट) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ 
२ 


~ 


सर्व मा.विधान सभा सदस्य / मा. विधान परिषद सदस्य, विधानभवन,मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स, मा.मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मा.उपमुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई३२ 

प्रधान सचिव (गृह-विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र्‌ -१, मुंबई. 

९) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१०) सर्व सह/उप सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११) कक्ष अधिकारी, कार्यासन- अर्थ-१/अर्थ-२, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई३२ 
१२) निवडनस्ती विशा-९ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२. 


७ 
Sele fw Hw 


S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


